संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या नागपूर 
परिक्षेत्रातील सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता यांच्या जिल्हा कार्यालयातील ११६ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा : 

१. शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.१८/पोल-१०, दि.२०.०२.२०१३ 

२. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३२३/२०१५, दि.०४.०२.२०१५ 

३. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/२१३/२०१६, दि.२२.०१.२०१६ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, 
दि.११.०२.२०१६ 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.५५/पोल-१०, 
दि.२९.०२.२०१६. 

६. शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्र.एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.4५/पोल-१०, 
दि.१४.०७.२०१६. 

७. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, 
FF.29.08.209§ 

८. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०.०२.२०१७ 

९. संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३३४/२०१७, दि.१५.०२.२०१७ 

१०. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोळ-१० 
दि.१०.०४.२०१७ 

११. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८३८/२०१७, दि.२९.०९.२०१७ 

१२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०३.१०.२०१७ 

शासन निर्णय : 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील एकूण 


११६८ पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी उप संचालक, सरकारी अभियोग, 
नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर यांच्या नियंत्रणाखाळील सोबतच्या परिशिष्ट- ह मधील सहाय्यक संचालक 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


व सरकारी अभियोक्ता यांच्या ६ जिल्हा कार्यालयातील ११६ अस्थायी पदांना गृह विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१०, दि.१०.०४.२०१७ अन्वये दिनांक ३०.०९.२०१७ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट- ह मधील ११६ अस्थायी पदांना 
दिनांक 09.90.2099 ते दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंतच्या मुदतवाढीस या आदेझान्वये शासन मंजुरी 
देत आहे. ही मुदतवाढ जी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत त्या पदांना लागू होणार नाहीत. 
तसेच शासनाने सदरहू पदे नष्ट करण्याचे आदेश यापूर्वी दिलेळे असतील san पदांना 
मुदतवाढ लागू होणार नाही 

२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीने दि.१३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, दिनांक १२.१०.२०१० 
च्या शासन निर्णय अन्वये उपरोक्‍त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित करण्यात आलेला आहे. सदर 
आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, "२०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००) (०१) संचालक सरकारी अभियोग, संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१४० ०२९ ०१ वेतन" या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग- 
२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१३१७२७१८०९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ति 
Kishor लाण्योगावित ला 


2.5. 6f6edd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aa1a1 dbcf0ec79c7c2143850 


ff6e! 

serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1 65842688 1 bc36b968ffd0f45s 
halerao chal eee धा त 

Date: 2017.10.13 17:15:22 +05'30' 


(कि. शा. भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. उप संचालक, सरकारी अभियोग, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 
३. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नागपूर,भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली 
. (मार्फत : उप संचालक, सरकारी अभियोग, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर) 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर,भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली 
७. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
८. निवड नस्ती, गृह विभाग, पोळ-१० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


परिशिष्ट “ह” 


सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोकक्‍्ताय, नागपूर परिक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालये-६ 


अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२९ । नागपूर (नागपूर शहर, | सहाय्यक संचाळक व सरकारी १ 
नागपूर ग्रामीण, नागपूर | अभियोक्ता 
रेल्वे) 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १७ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ११ 
rots a ee 
एकूण ३४ 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३० भंडारा सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ३ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक टंकलेखक षु 
डिपाई १ 
एकूण १२ 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३१ ।गोंदिया सहाय्यक संचालक व सरकारी ना 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1१ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ३ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक टंकलेखक ३ 
rots 1१ 
एकूण 1१ ० 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३२ चंद्रपूर सहाय्यक संचालक व सरकारी _ 
अभियोक्ता 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ९ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1 १ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक टंकलेखक ९ 
rots a ae 
एकूण 22 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३३ ।गडचिरोली सहाय्यक संचालक व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ३ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक षु 
rots a ae 
एकूण 93 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३४ वर्धा सहाय्यक संचालक व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १४ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ६ 
rots nc. 
एकूण २५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


